डागा स्मृती शासकीय स्त्री रुग्णालय, नागपूर 
येथील ३५ अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पद॒आ - २०२० /प्र.क्र. ५४/आरोग्य-३ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक : १८ मार्च,२०२० 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक - पदआ २०१९/प्र.क्र.9६/आरोग्य -३, 
दिनांक- 98.90.2098. 
२) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/कक्ष-३/टे-१२/ नागपूर मंडळ, 
नागपूर/अपदे/सन २०-२१/१४१०-२०/२०, दिनांक-२०.०२.२०२०. 


शासन निर्णय- 

उपरोक्त अ.क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, नागपूर 
यांच्या अधिपत्याखालील डागा स्मृती शासकीय स्त्री रुग्णालय, नागपूर येथील ३५ अस्थायी पदांना 
दि.०१.१०.२०१९ ते दि. २९.०२.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


२. आता या शासन निर्णयान्वये सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार डागा स्मृती शासकीय स्त्री 
रुग्णालय, नागपूर येथील सदर ३५ अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२० ते दि. ३१.०८.२०२० पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर पदांवरील खर्च खालील लेखाशिर्षातून खर्ची घालण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०२०- 
२०२१ या वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक-आर-१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०१ - नागरी आरोग्य सेवा - विषम चिकित्सा 
११० - रुग्णालये व दवाखाने 
११०-२ - मुसफल क्षेत्रातील व दवाखाने 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०२०/प्र.क्र.५४/आरोग्य-३ 


(०१)(०१) - मुसफल क्षेत्रातील अध्यापनेतर शासकीय रुग्णालये (२२१० ०१४६) 


४. हा aed निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दिनांक- १२.०२.२०२० 
च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३१८११४४३१७८१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani Dinesh 
Kadam Patil 

DN: CN = Roshani Dinesh Kadam Patil, 
C = IN, S = Maharashtra, O = 
Government Of Maharashtra, OU = 
Public Health Department 

Date: 2020.03.18 18:25:21 +05'30' 


(रो.दि.कदम-पाटील) 
अवर सचिव » महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) ( लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
३. संचालक,आरोग्य सेवा, मुंबई. 
४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालये-राज्यस्तर) मुंबई. 
५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) मुंबई. 
६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, नागपूर. 
७. वैद्यकीय अधिक्षक, डागा स्मृती स्त्री रुग्णालय, नागपूर. 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 
९. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 
१०. कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 
११. निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


ios 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०२०/प्र.क्र.५४/आरोग्य-३ 


शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक-पदआ-२०२०/प्र.क्र.५४/ आरोग्य-३, 
दिनांक- १८ मार्च,२०२० सोबतचे विवरणपत्र. 


अ.क्र पदनाम वेतन स्तर वेतन मेंट्रिक्स पदांची संख्या 
Ba वैद्यकीय अधिकारी स्त्रीरोग) | एस २० - १७७५००-५६१०० २ 
(२ प्रसुतीतज्ञ वर्ग 
२ वैद्यकीय अधिकारी वर्ग? । एस२०- । १७७५००-५६१०० = ह). 
३ चिकित्सालयीन निर्देशिका | एस१५- १३२३००-४१८०० a: ca 
४ परिसेविका एस१३- | १२२८००-३८६०० = ae 
षु परिसेविका (सिस्टर SATS) | एस १३- | १२२८००-३८६०० ३ 
नि नररिंग सिस्टर एस१३- | १२२८००-३८६०० i ee a 
9 सार्वआरोग्य परिचारीका. | एस १३- ११२४००-३५४०० fC a 
८ अधिपरिचारीका (स्टाफ | एस -१२ ३५४००-११२४०० a 
नर्स( 

९ स्टाफ नर्स एस -१२ ११२४००-३५४०० ४ 
| 9 स्टाफ नर्स एस -१२ ११२४००-३५४०० विका eee 
| a] रक्‍तपेढी तंत्रज्ञ एस -१२ ११२४००-३५४०० शिका 
१२ ।क्ष किरणतंत्रज्ञ एस -१२ ११२४००-३५४०० शिळे तिक 
१३ ।औषधनिर्माता एस -१० २९२००-९२३०० २ 
१४ | ठास्त्रक्रिया गृहपरीचर एस५- ५६९००-१८००० he ae 
१५ | बाहयरुग्ण सेवक एस३ - ५२४००-१६६०० Vs 
१६ | अपघात विभाग सेवक Wa 3 - ५२४००-१६६०० f= => > 
१७ | उदवाहन चालक एस३ - ५२४००-१६६०० [ee 
१८ | शिपाई एस१- ४७६००-१५००० |. कै... 
१९ | शिपाई एस१- १५०००-४७६०० a a 

एकुण पदे ३५ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


